अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 
रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०४ फेब्रुवारी, २०२१. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/संगमनेर/अ.नगर/२९६६/सन-२०२०, 
दि.१९/१०/२०२०. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/संगमनेर/अ.नगर/४२८२/सन-२०२०, 
दि.०५/११/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोत्नरत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेऊन अहमदनगर जिल्ह्यातील खालील रस्ते 
दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०६/नियोजन-२ 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची । दर्जोन्नती 
क्रमांक श्‌ एकूण | नंतरचा 
on लांबी क्रमांक 

(कि.मी. 

ह . _।रा.म.मा.६० ते कोल्हेवाडी मनोली | इतर जिल्हा | (०/००ते १२/२००) २१.२०० । प्रमुख 
रहीमपुर उंबरी बाळापूर रस्ता. मार्ग २५१ ।१२.२००कि.मी. कि.मी. | जिल्हा 

ग्रामीण मार्ग | (०/००ते ९/००) मार्ग-१९६ 
३२ ९.०० कि.मी. 

२. ।रा.मा.७१ वाघापूर ते देवगांव | ग्रामीण मार्ग | (०/००ते २/५००) ४०.५०० । प्रमुख 
निमगांव टेंभी शिरापुर मोधळवाडी | ४८ २.५०० कि.मी. कि.मी. | जिल्हा 
पिंवळगांव देपा अंभोरे पिंपरणे जोर्वे ग्रामीण मार्ग | (/5०ते 42/00) मार्ग-१९७ 
दत्तमंदीर वडगांव पान रा.मा.५० | yo १२.०० कि.मी. 
ला जोडणारा रस्ता. 

इतर जिल्हा | (0/00 ते १४/००) 
मार्ग २७३ | १४.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/००ते १२/००) 

३९ १२.०० कि.मी. 

३. | प्रजिमा ७५ मेढवण Glo कमळेश्वर | इतर जिल्हा | (0/00 ते १७/००) १७.०० । प्रमुख 
तळेगांव चिंचोळी गुरव ते जिल्हा | मार्ग२६८ । १७.००कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
हद्द रस्ता. मार्ग-१९८ 

४. ।अकोले तालुका हद्द वडगाव | इतर जिल्हा | (0/00 ते ७/२००) १९.३०० । प्रमुख 
लांडगा ते रा.मा.५० कोठे | मार्ग ३० ७.२०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
धांदरफळ रा.मा.६५ नांदुरी दुमाला ग्रामीण मार्ग (0/00 9 8/00) मार्ग-१९९ 
पेमगिरीर रस्ता. १६३ करोत यी, 

ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ३/००) 
१६८ ३.०० कि.मी. 
इतर जिल्हा | (0/00 ते ५/१००) 
मार्ग ३५ ५.१०० कि.मी. 

५. । संगमनेर कुरण पारेगाव खु.नान्नज | इतर जिल्हा | (0/00 ते १७/००) २२.६०० । प्रमुख 
दुमाला पारेगांव gd सिन्नर | मार्ग३२ ।१७.००कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
तालुका हद्द रस्ता. पग ATT क मार्ग-२०० 

ol9 3.00 कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०६/नियोजन-२ 


ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते २/६००) 
०६ २.६०० कि.मी. 


रा.म.मा.५० समनापूर पोखरी । इतर जिल्हा | (0/00 ते २४/६००) २४.६०० | प्रमुख 


हवेळी pea कौठे कमलेश्वर | मार्ग १७६ | २४.६०० कि.मी. कि.मी. | जिल्हा 
लोहोरे ते आडगाव तालुला हद्द मार्ग-२०१ 
रस्ता. 

डिग्रस अंभोरे जाखुरी निमगाव टेंभी | इतर जिल्हा | (0/00 ते १७/५००) २८.४०० | प्रमुख 
हिवरगाव पावसा रा.म.मा.६० ते | मार्ग १७५ = | १७.५०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
झोळे गोडसेवाडी मिर्झापूर नांदुरी मार्ग-२०२ 
दुमाला पेमगिरी रस्ता. 


ग्रामीण मार्ग | (0/00 ते ७/५००) 
१५७ ७.५०० कि.मी. 
इतर जिल्हा । (०/०० ते ३/४००) 
मार्ग३५ | 3.800 कि.मी. 


एकूण १७३.६०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील मधील अहमदनगर जिल्ह्यातील 
प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १७३.६०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(४५२७.७४५--१७३.६) म्हणजेच ४७०१.३४५ कि.मी. इतकी तसेच इतर मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
११८.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (३७८३.६९-११८.००) म्हणजेच ३६६५.६९ कि.मी. इतकी 
व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५५.६००कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (९९५६.२८- 
५५.६००) म्हणजेच ९९००.६८ कि.मी. इतकी होईल. 


सदर ane निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०४१२५६१ ९७०१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao P: 
fas han OFM ch Public Works 
Dep 0: ht 
री 4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c 
V | n a ya k fa O Pp a t | | 505422af66a5628314537 Prashai kr 
9 2021.02.04 13:01:33 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.०६/नियोजन-२ 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अहमदनगर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


